विनंती बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक 
सेवा (गट -अ) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०१८/(प्र.क्र.१०३/२०१८)/तांशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जून, २०१८ 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने व Sad अधिनियमाच्या कलम ४(५) नुसार सहयोगी 
प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा (गट-अ) या 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शासन देत आहे. बदलीनंतर संबंधित 
अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
कार्यरत संस्था 
शिव २ ३ 1 ee 

7 डॉ. वाशिमकर प्रश्नांत विश्वंभर, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी, शासकीय पदावर 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
जळगाव. 

२ डा.ढोले ललित पुरुषोत्तम, शासकौय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी, शासकीय पदावर 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय,कराड. 


2. 


उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. 


सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अमंलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. याबाबतचा पाठपुरावा 


संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपाळन अहवाल या 


शासन आदेशा क्रमांकः बदल्या-२०१८/(प्र.क्र.१०३/२०१८)/तांशि-१ 


आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


8. संबंधित अधिका-यांच्या कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक 
३०/०६/२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन 
संबंधित अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदली नंतरच्या संस्थेने काढावे. सदर 
अधिका-यांना दिनांक १/०७/२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 


प. बदली झालेल्या अधिका-याने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच त्यांचे लक्ष सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि. ३०/८/१९८२ च्या 
परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१८१७२८२३९८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
Of Maharashtra, 
Higher And Technical Edi Department, 


Sa meer PK ; en \de=400032, st=Mahi 


b4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 


000: 5128a018421354bdi 


Laxman Dhere =" aes 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
संबंधित अध्यापक (संबंधित प्राचार्यामार्फत) 
प्रत: 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे/नाशिक/नागपूर (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 


Cc AW A -5 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदल्या-२०१८/(प्र.क्र.१०३/२०१८)/तांशि-१ 


६. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड/ जळगाव/ चंद्रपूर (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

९. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवड नस्ती/तांशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


